RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक ११ ( २ ) ] 


शुक्रवार , जानेवारी २८ , २०२२ / माघ ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 
अ 

. 


2 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
२ रा मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ जानेवारी २०२२ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , १ ९ ५८ . 


क्रमांक एमव्हीडी -०६२० / प्र.क्र .७२ / परि - ३.- ज्याअर्थी , कोविड -१ ९ विषाणू प्रादुर्भावामुळे केंद्र शासनाने दि . २५ मार्च , २०२० 
पासून संपूर्ण देशभर टाळेबंदी लागू केली आणि महाराष्ट्र राज्यात नोंदणीकृत झालेल्या आणि वार्षिक कर भरणा करणाऱ्या परिवहन 
वाहनांना , ज्यांनी ३१ मार्च , २०२० पर्यंतचा कर भरणे आवश्यक होते , अशा स्कूल बस / वाहनांच्या मालकांना दिलासा देणे आवश्यक 


होते ; 


. 


2 


आणि ज्याअर्थी , अधिसूचना क्र . एमव्हीडी -०६२० / प्र.क्र .७२ / परि -३ , दि . १५ सप्टेंबर , २०२० अन्वये शालेय विद्यार्थी वाहतूक 
बस / वाहनांना दि . १ एप्रिल , २०२० ते दि . ३१ मार्च , २०२१ या कालावधीचा वार्षिक कराच्या ५० टक्के करामध्ये सूट दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शालेय प्राधिकरणाच्या मालकीच्या , शालेय प्राधिकरणाने कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या आणि केवळ स्कूल बस 
म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या आणि केवळ शाळेतील मुलांची ने - आण करण्यासाठी शालेय प्राधिकरणाव्यतिरिक्त इतरांची मालकी 
असलेल्या किंवा कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या स्कूल बसेसना वार्षिक करातून सूट देणे शासनास इष्ट वाटते ; 

त्याअर्थी , महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाच्या ( १ ९ ५८ चा ६५ ) कलम १३ चे उप कलम ( २ ) मधील तरतुदीन्वये दिलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , खालील नमूद वाहनांना दि . १ एप्रिल , २०२० ते दि . ३१ मार्च , २०२२ या कालावधीत 
१०० % करामध्ये सूट देत आहे : 

( अ ) शालेय प्राधिकरणाच्या मालकीच्या आणि केवळ स्कूल बस म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या स्कूल बस . 
( ब ) शालेय प्राधिकरणाने कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या आणि केवळ स्कूल बस म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या स्कूल बस . 

( क ) केवळ शाळेतील मुलांची ने - आण करण्यासाठी शालेय प्राधिकरणाव्यतिरिक्त इतरांची मालकी असलेल्या किंवा 
कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या स्कूल बस . 


2 


2 


भाग चार - ब - २५-१ 


२ 


R 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जानेवारी २८ , २०२२ / माघ ८ , शके १ ९ ४३ 


तथापि , ज्या उपरोक्त अ , ब , क , येथे नमूद स्कूल बस प्रकारातील वाहनांनी उपरोक्त कालावधीसाठीचा कर भरलेला असेल 
तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम , १ ९ ५८ मधील कलम ९ ( ४A ) नुसार आगामी काळात समायोजन करण्यात 
येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . मो . होळकर , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जानेवारी २८ , २०२२ / माघ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


३ 


ş 


HOME ( TRANSPORT ) DEPARTMENT 
2nd Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 28th January 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT , 1958 . 


> 


> 


a 


No. MVD - 0620 / CR - 72 / Tra - 3.- Whereas , in view of the nationwide lockdown imposed by the 
Central Government due to spread of Covid - 19 Virus from the 25th March , 2020 it was considered 
necessary to take certain measures to give relief to transport vehicles owners whose vehicles are 
registered in the State of Maharashtra and are paying annual tax ; 

And whereas , the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Home 
Department , No.MVD - 0620 / CR - 72 / Tra - 3 , dated 15th of September 2020 , exempted said vehicles 
from the payment of 50 % of annual tax for a period of 1st April 2020 to 31st March 2021 ; 

And whereas the Government considered it expedient to exempt totally , the school bus , owned 
by school authorities , taken on contract by school authorities and owned or taken on contract by 
other than school authorities to transport exclusively school children to and from school , from 
payment of annual tax ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 13 of the 
Maharashtra Motor Vehicles Tax Act ( LXV of 1958 ) , the Government of Maharashtra hereby 
exempts totally , from the payment of annual tax levied under the said Act , for the period 
1st April , 2020 to 31st March 2022 to the following class of school buses . 

( a ) School buses owned by school authorities and used for exclusively as school buses . 

( 6 ) School buses taken on contract by school authorities and used for exclusively as 
school buses . 


( c ) School buses owned or taken on contract by other than school authorities to transport 
exclusively school children to and from school . 

However , as per provision of sub - section ( 4A ) of section 9 of Maharashtra Motor Vehicles Tax 
Act , 1958 , if any of the school bus vehicles mentioned in above ( a ) , ( b ) , ( c ) , have paid motor vehicle 
tax for above period , the same shall be appropriated towards payment of tax for future period . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. HOLKAR , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


